RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg. No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक ६ ( २) ] 


गुरुवार , जानेवारी ११ , २०१८ / पौष २१, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १५.०० 


. 


. 


असाधारण क्रमांक १० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक.मुद्रांक . २०१७ / प्र.क्र.९ ७/ म - १.- ज्याअर्थी, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ चा २) याच्या कलम ९ च्या पोट- कलम 
(१ ) चा खंड ( ख ) हा राज्य शासनास विमापत्राच्या आणि कोणत्याही विधिसंस्थापित कंपनीने किंवा इतर निगम निकायाने ऋणपत्रे , बंधपत्रे किंवा 
अन्य विकाऊ रोखे काढण्याच्या बाबतीत अथवा हस्तांतरित करण्याच्या बाबतीत (जेथे एकच हस्तांतरिती असेल तेथे तो निर्गमित असो वा नसो ) 
शुल्कांचे आपसमेळ किंवा एकत्रीकरण करण्यासाठी नियमाद्वारे किंवा आदेशाद्वारे तरतूद करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त संलेखाबाबत शुल्काची आपसमेळ किंवा त्याचे एकत्रीकरण करणे यासाठी नियम करणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ९ च्या पोट - कलम (१) च्या खंड ( ख ) 
द्वारे आणि त्याच्या कलम ७६ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबत त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे पुढील नियम करीत आहे . 

१ . या नियमांना , महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क ( एकत्रीकरण किंवा आपसमेळ ) नियम, २०१८ असे म्हणावे. 
२ . या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियम " याचा अर्थ भारतीय मुद्रांक अधिनियम , महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना, असा आहे ; 
( ख ) अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई " याचा अर्थ महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेला अधिकारी ; 
( ग ) “ नमुना " याचा अर्थ या नियमांस जोडलेला नमुना ; 

( घ) “ संलेख " याचा अर्थ अधिनियमाच्या अनुसूची एकच्या नोंद ४७ नुसार आकारणीपात्र विमापत्रे , अधिनियमाच्या अनुसूची 
एकच्या नोंद २७ नुसार आकारणीपात्र ऋणपत्र काढणे , अधिनियमाच्या अनुसूची एकच्या नोंद १५ नुसार आकारणीपात्र बंधपत्र विक्रीस 
काढणे आणि अधिनियमाच्या अनुसूची एकच्या नोंद ६२ नुसार आकारणीपात्र ऋणपत्रे , बंधपत्रे आणि इतर विकाऊ रोखे हस्तांतरित 
करण्यासंदर्भातील संलेख , असा आहे . 


. 


“ 


• 


~ 


. 


( १ ) 


भाग चार - अ - १०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


३ . 


संलेखाबाबत शुल्काचे एकत्रीकरण करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असणारी, कोणत्याही कायद्यान्वयेकिंवा कायद्यांतर्गत 
स्थापन केलेली कोणतीही कंपनी किंवा आस्थापना, यांस , पुढील तपशीलांसह, रोखीने, दर्शनी धनाकर्षाद्वारे , प्रदानादेशाद्वारे किंवा शासकीय जमा 
लेखा प्रणाली ( जी.आर.ए.एस ) ई- प्रदानाद्वारे प्रधान मुद्रांक कार्यालयामध्ये एकत्रित मुद्रांक शुल्कापोटीची रक्कम जमा करणे आवश्यक 
असेल 


४ . 


विभाग 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक 
कार्यालयाचे नाव 

प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई . 
लेखा शीर्ष 

००३०० ४५५०१ 
कोणत्याही कायद्यान्वयेकिंवा कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या कंपनीने किंवा आस्थापनेने वर नमूद केल्याप्रमाणे एकत्रित मुद्रांक शुल्क 
जमा केले असेल तर ती कंपनी, किंवा आस्थापना त्यानंतर नमुना- एकमधील सूचनापत्रआणि नमुना-दोनमधील क्षतिपूर्ती बंधपत्र सादर करेल . 
त्यासोबत शासकीय जमा लेखा प्रणाली ( जी.आर.ए.एस ) मार्फत प्रदान जमा रकमेचे चलन आणि आधी एकत्रित मुद्रांक शुल्क जमा केले 
असल्यास त्याच्या वापराबाबतचा नमुना 

-तीन जोडलेला असेल. 
सूचनापत्र , क्षतिपूर्ती बंधपत्र आणि आधीच प्रदान केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्काच्या वापराबाबतचेविवरणपत्र, कोणतेही असल्यास , 
त्यावर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या संबंधित कंपनीच्या किंवा आस्थापनेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून स्वाक्षरी 
करण्यात येईल. प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या संबंधातील प्राधिकारपत्र किंवा कंपनीचा ठराव अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांचेकडे सूचनापत्रासह सादर 
करण्यात येईल . 

अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई हे जमा केलेल्या रकमेची आणि क्षतिपूर्ती बंधपत्रासह सूचनापत्राची आणि, आधीच प्रदान केलेल्या 
एकत्रित मुद्रांक शुल्काच्या वापराबाबतचेविवरणपत्राची कोणतेही असल्यास , पडताळणी करील . त्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई चलन 
विरूपीत करील आणि कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या संबंधित पात्र कंपनीने , किंवा आस्थापनेने प्रदान केलेल्या 
एकत्रित मुद्रांक शुल्काच्या रकमेच्या वापराकरिता अशा प्राधिकारपत्रामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीसाठी नमुना - चारमधील प्राधिकारपत्र 
निर्गमित करील . 


५ . 


६ . 


नमुना एक 
(नियम ४ पहा ) 
( सूचनापत्र ) 


नमुना दोन 
(नियम ४ पहा ) 
( क्षतिपूर्ती बंधपत्र ) 


नमुना 

तीन 

(नियम ४ पहा ) 
(विमापत्रे / ऋणपत्रे विक्रीस काढणे / बंधपत्रे विक्रीस काढणे किंवा ऋणपत्रे, बंधपत्रे व इतर विकाऊ रोखे हस्तांतरित करणे यासाठी आधीच 

प्रदान केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्काच्या वापरा संबंधीचे विवरणपत्र ) 


नमुना चार 


(नियम ६ पहा) 
( प्राधिकारपत्र ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मनुकुमार श्रीवास्तव, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


३ 


नमुना- एक 

( सूचनापत्र ) 
(पहा महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्र . मुद्रांक. २०१७/ प्र.क्र.९ ७ / म -१ , दिनांक ११ जानेवारी २०१८ ) 


प्रेषक - पक्षकाराचे नाव व पत्ता : 
दिनांक : 


प्रति , 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 
प्रधान मुद्रांक कार्यालय , 
नगर भवन , 
मुंबई . 


फोर्ट , 


विषय- भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ याच्या कलम ९(१)(ब ) अन्वये एकत्रित मुद्रांक शुल्क जमा करणे. 


महोदय , 


वर उल्लेखिलेल्या विषयाच्या संदर्भात आमच्या कंपनीने / आस्थापनेने 

पासून 

पर्यंतच्या कालावधीत 
आमच्याकडून निर्गमित करावयाच्या विमापत्रे / ऋणपत्रे विक्रीस काढणे / बंधपत्रे विक्रीस काढणे यासंबंधात किंवाऋणपत्रे , बंधपत्रे आणि इतर 
विक्रेय रोखे हस्तांतरित करणे यासंबंधीच्या दिनांक 

ते . 

या कालावधीतील संलेखावर / दस्तऐवजांवर एकत्रित 
मुद्रांक शुल्कापोटी रुपये 

( अक्षरी रुपये 

") जमा केले आहेत . 
आम्ही भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ च्या तरतुदींचे पालन करू व तसे न केल्यास शासनास होणाऱ्या नुकसानीस आम्ही जबाबदार 
राहू . यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडली आहेत. 


सहपत्रे 


- 


१. क्षतिपूर्ती बंधपत्र ( नमुना-दोन ). 
२. जमा रकमेकरिता आधीच प्रदान केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्काच्या वापरासंबधीचे विवरणपत्र ( नमुना- तीन ) . 
३. शासकीय जमा व लेखा प्रणाली ( जी.आर.ए.एस ) द्वारे जमा रकमेचे चलन ( MTR-६) . 
४. प्राधिकारपत्र / ठराव . 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता. 


भाग चार - अ - १०-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना - दोन 


( क्षतिपूर्ती बंधपत्र ) 
( पहा महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्र . मुद्रांक . २०१७/ प्र.क्र.९ ७/ म -१ , दिनांक ११ जानेवारी २०१८ ) 


मी / आम्ही, श्री . / श्रीमती 

मेसर्स 
यांच्या वतीने याद्वारे वचन देतो/ देते की , विमापत्रे /ऋणपत्रे विक्रीस काढणे / बंधपत्रे विक्रीस काढणे किंवाऋणपत्रे, बंधपत्रे व इतर विक्रेय रोखेयांचे 
हस्तांतरण यांसाठी रुपये ( अक्षरी रुपये 

") एवढ्या रकमेच्या एकत्रित मुद्रांक 
शुल्काच्या संबंधात प्राधिकारपत्र प्राप्त झाल्याखेरीज उक्त रकमेचा वापर करणार नाही. एकत्रिकृत मुद्रांक शुल्काची उक्त रक्कम 
दिनांक ते दिनांक 

या कालावधीत वापर करण्याचे वचन देखील मी / आम्ही देतो . 


आणखी, मी / आम्ही, प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उक्त मुद्रांकाच्या वापराचे लेखी विवरणपत्र सादर करण्याचे वचन देतो . 
मी / आम्ही याद्वारे , कोणतीही हानी किंवा दावा किंवा नुकसान यांसाठी शासनाकडे क्षतिपूरण करण्याचे वचन देतो . 


स्वाक्षरीत व सुपूर्द. 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता. 


नमुना-तीन 


(विमापत्रे/ऋणपत्रेविक्रीसकाढणे/बंधपत्रेविक्रीसकाढणेकिंवाऋणपत्रे,बंधपत्रेआणिअन्यविक्रेयरोखेयांचेहस्तांतरणकरणेयासाठीआधीचप्रदानकेलेल्याएकत्रितमुद्रांकशुल्काच्यावापरसंबंधातीलविवरणपत्र) 

(पहामहाराष्ट्रशासनाचीअधिसूचनाक्रमांकमुद्रांक.२०१७/प्र.क्र.९७/म-१,दिनांक११जानेवारी२०१८) 


महिना 


प्रारंभीची 


खरेदी 


जीआरएन 


विरुपित 


एकूण 


प्रमाणपत्र 


उपयोजन 


रक्कम 


क्रमाकव 


रक्कम 


क्रमाकव 


शिल्लक (रुपये) 


क्रमाकव दिनांक 


अखेरची शिल्लक (रुपये) 


(रुपये) 


दिनांक 


(रुपये) 


दिनांक 


दस्तऐवजाचे 


व्यक्तीचीनावे 


वापरकेलेली 


वापरनकेलेली 


स्वरूप 


रक्कम 


एकूणरक्कम 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


६(२+३) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


एप्रिल 


मे 


जुन 


जुलै 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


ऑगस्ट 


सप्टेंबर 


आक्टाबर 


नोव्हेंबर 


डिसेंबर 


जानेवारी 


फेब्रुवारी 


मार्च 


प्राधिकृतस्वाक्षरीकर्ता. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


चार 


नमुना 

( प्राधिकारपत्र ) 
( पहा महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्र . मुद्रांक . २०१७/ प्र.क्र.९ ७/ म -१ , दिनांक ११ जानेवारी २०१८ ) 
मेसर्स 

नोंदणीकृत 
पत्ता 
याने विमापत्रे /ऋणपत्रे विक्रीस काढणे / बंधपत्रे विक्रीस काढणे किंवा ऋणपत्रे, बंधपत्रे आणि अन्य विक्रेय रोखे यांच्या बाबतीत रुपये 
( अक्षरी रुपये 

") एवढ्या रकमेचे एकत्रित मुद्रांक शुल्क रोखीने / दर्शनी धनाकर्षाद्वारे / प्रदानादेशाद्वारे 
जीआरएएसद्वारे ( महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक मुद्रांक . २०१७/ प्र.क. 

| एम -१ , 

दिनांक जानेवारी २०१८ ) अन्वये विहित 
केल्याप्रमाणे (बँकेचे नाव ) 

रोजी चुकते केले आहे. 
जीआरएएस चलन क्रमांक 

व दिनांक . 

द्वारे विरूपीत केले आहे. 


मधून दिनांक ... 


पासून दिनांक 


वरील बाबी लक्षात घेता , विमापत्रे /ऋणपत्रे विक्रीस काढणे /बंधपत्रे विक्रीस काढणे किंवा ऋणपत्रे , बंधपत्रे आणि अन्य विक्रेस रोखे 
हस्तांतरित करणे यांच्या बाबतीत दिनांक 

च्या कालावधीकरिता 
यात वर नमूद केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्काची रक्कम वापर करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकारपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. 
मेसर्स 

कोणत्याही प्रकरणी उपरोक्त कालमर्यादेनंतर व उपरोक्त रकमेपेक्षा जास्त असलेला कोणताही संलेख 
प्रमाणित करणार नाही किंवा तो पृष्ठांकित करणार नाही. 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032. Dated the 9th January 2018 . 


NOTIFICATION 


INDIAN STAMP ACT, 1899 . 

No. Mudrank -2017 /C.R.97 /M - 1.— Whereas clause (6 ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian 
Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ) empowers the State Government to provide by rules or order , for 
composition or consolidation of duties of policies of insurance and in case of issues by any incorporated 
company or other body corporate or of transfers (where there is a single transferee , whether 
incorporated or not ) of debentures, bonds or other marketable securities ; 

And whereas it is expedient to make rules regarding the composition or consolidation of duties 
in respect of the said instruments ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1) of section 9 of 
the Indian Stamp Act, 1899 , in its application to the State of Maharashtra read with section 76 
thereof ; and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
makes the following rules , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Stamp Duties (Consolidation or 
Composition ) Rules , 2018 . 
2 . In these rules , unless the context otherwise requires , 

( a ) " Act means the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of 
Maharashtra ; 

(6 ) “ Additional Controller of Stamps , Mumbai” means the officer appointed as such 
under the Maharashtra Stamp Act ; 

(c ) “ Form ” means the form appended to these rules ; 

(d ) “ Instrument ” means policies of insurance chargeable under entry 47 of Schedule 
I of the Act , issues of debentures chargeable under entry 27 of Schedule I of the Act , issue 
of bonds chargeable under entry 15 of Schedule I of the Act and instrument relating to 
transfer of debentures, bonds and other marketable securities chargeable under entry 62 

of Schedule I of the Act . 
3. Any company or an establishment created by or under any statute , desirous of availing of 
the facility of consolidation of duties in respect of instruments shall be required to deposit the 
amount towards consolidated stamp duty in General Stamp Office ,Mumbai, by way of cash , demand 
draft , pay order or e - payment through Government Receipt Accounting System (G.R.A.S .),with the 
following details : 
Department 

Inspector General of Registration and Controller of 

Stamps 
Office Name 

General Stamp Office , Mumbai 


Account Head 


0030045501 . 


4. The company or an establishment created by or under any statute , which has deposited the 
consolidated stamp duty as stated herein above shall thereafter submit a letter of intimation in the 
Form I and an indemnity bond in Form II . There shall be attached G.R.A.S. payment challan and 
statement of utilization of consolidated stamp duty , paid previously if any , in Form III. 

5. The letter of intimation , indemnity bond and statement of utilization of consolidated stamp 
duty paid previously , if any, shall be signed by authorized officer of the concerned company or 
establishment created by or under any statute . The authority letter or company resolution in respect 
of the authorized officer shall be submitted to the Additional Controller of Stamps , Mumbai along 
with the letter of intimation . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


6 . The Additional Controller of Stamps , Mumbai shall verify the amount deposited and the 
letter of intimation along with the indemnity bond and statement of utilization of consolidated 
stamp duty paid previously, if any. The Additional Controller of Stamps, Mumbai shall thereafter 
deface the challanand issue the letter of authorizationin the Form IV for the utilization of the 
amount of stamp duty paid by the eligible concerned company or establishment created by or under 
any statute for the period specified in such letter of authorization . 


Form I 


( See rule 4 ) 
(Letter of Intimation ) 


Form II 


( See rule 4 ) 
(Indemnity Bond) 


Form III 


( See rule 4 ) 
( Statement Regarding Utilization of Consolidated Stamp Duty paid previously for Policies of 
Insurance/ Issue of Debentures/ Issue of Bonds or Transfer of Debentures, Bonds and other 

Marketable Securities ) 


Form IV 


( See rule 6 ) 
(Letter of Authorization ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 
Principal Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


S 


“ FORM -I ” 


(LETTER OF INTIMATION ) 


( See Government of Maharashtra Notification No. Mudrank - 2017 / C.R.97 /M - 1 , 

dated the 9th January 2018 ) 


From- Name and address of the party 


Date - 


To , 


The Additional Controller of Stamps, Mumbai 
General Stamp Office , 


Town Hall , Fort , 


Mumbai 400 001 . 


Subject - Payment of Consolidate Stamp Duty under section 9 ( 1 ) (b ) of the 

Indian Stamp Act , 1899 . 


Sir , 

With reference to above mentioned subject, our Company/ Establishment has deposited 
Rs....... / - ( In words Rs...... 

..) towards consolidated stamp 
duty in respect of Policies of Insurance/ Issue ofDebentures /Issue of Bonds or Transfer of Debentures , 
Bonds and other Marketable Securities, to be affixed on the instruments / documents to be issued by 
us during the period from 

to 
I / We also indemnify the Government and undertake to abide by the provisions of the 
Indian Stamp Act, 1899. The necessary documents are enclosed . 


Encl. 


1. Indemnity bond. (FORM -II). 
2 . Statement of utilisation of previous payments of consolidated stamp duty, if any 

(FORM - III) . 


3 . 


Copy of GRAS Payment (MTR -6 ). 
Authority Letter/ Resolution . 


4 . 


Authorized Signatory . 


भाग चार - अ - १०-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


“ FORM - II " 


99 


( INDEMNITY BOND ) 
(See Government of Maharashtra Notification No. Mudrank – 2017 /C.R.97 /M - 1 , 

dated the 9th January 2018 ) 
I /We, Shri/Smt 

on behalf of M / s . 

..... hereby undertake that unless the Letter of Authorisation in respect 
of consolidated stamp duty amounting to Rs 

( In words Rs .... 
for Policies of Insurance / Issue of Debentures / Issue of Bonds or Transfer of Debentures , Bonds 
and other Marketable Securities is received , the said amount shall not be utilized . I / We also 
undertake to utilize said amount of consolidated stamp duty for the period from date 
to .. 

I / We further undertake to file written statement of utilization of said consolidated stamp 
duty in the first week of every month . 

I / We hereby undertake to indemnify the government against any loss or claim or damages . 


Signed and Delivered by 


Authorized Signatory . 


FORM“III” 


भाग चार - अ - १०-२अ 


(STATEMENTREGARDINGUTILIZATIONOFCONSOLIDATEDSTAMPDUTYPAIDPREVIOUSLYFORPOLICIESOFINSURANCE/ ISSUEOFDEBENTURES/ISSUEOFBONDSORTRANSFEROFDEBENTURES,BONDSANDOTHERMARKETABLE 

SECURITIES) 


(SeeGovernmentofMaharashtraNotificationNo.Mudrank-2017/C.R.97/M-1.datedthe9thJanuray2018) 


Month 


Utilization 


OpeningPurchase BalanceAmount Rs. 

Rs. 


GRNNo.Defaced &DateNo.& 

Date 


Total 
Amount 

Rs. 


Certificate 

No.& Date 


Closing Balance 


Natureof Document 


Nameof Person 


Amount 

cilized 


TotalAmount 
Unutilized 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6)(2+3) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


(12) 


April 


May 


June 


July 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


August 


September 


Ocotober 


November 


December 


January 


February 


March 


११ 


AuthorizedSignatory 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


“ FORM - IV " 


(LETTER OF AUTHORISATION ) 


( See Government of Maharashtra Notification No. Mudrank - 2017 /C.R.97 /M - 1 , 

dated the 9th January 2018 ) 


M / s . having their registered address at . 

have paid 
consolidated stamp duty in respect of Policies of Insurance / Issue of Debentures / Issue of Bonds or 
Transfer of Debentures, Bonds and other Marketable Securities amounting to Rs. ..... 
(In words Rupees 

..), by CASH /DEMAND DRAFT/PAY ORDER /GRAS GRN 
No. Dated 

drawn on / from 
(Name of Bank ), as prescribed under Government ofMaharashtra Order No.Mudrank - 2017 /CR.97/ 
M - 1, dated the ...... January 2018 ). The GRAS challan is defaced vide GRAS Deface No. 
Dated .... 


In view of the above , Letter of Authorization (LOA ) is hereby issued to utilize the amount of 
consolidated stamp duty mentioned herein above in respect of Policies of Insurance / Issue of 
Debentures / Issue of Bonds or Transfer of Debentures , Bonds and other Marketable Securities 
during the period from 

to 


M / s .... 

shall in no case certify or endorse any instrument beyond the aforesaid 
time period and amount. 


Additional Controller of Stamps, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जानेवारी २०१८ 

आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ हैद्राबाद मुद्रांक अधिनियम (१३३१- एफ चा हैद्राबाद ४ ). 

क्रमांक मुद्रांक . २०१७/ प्र.क्र.९ ७/ म-१- ज्याअर्थी, भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ (१८ ९९ चा २) यांचे कलम ९ क आणि हैद्राबाद 
मुद्रांक अधिनियम ( १३३१- एफ चा हैद्राबाद ४ ) याचे कलम ७ क राज्य शासनास एखाद्या व्यक्तींने (ज्यामध्ये कोणत्याही शासनाचा समावेश 
असेल ) दिलेल्या पावतीच्या किंवा पावतीच्या वर्गासंदर्भात शुल्कांचे आपसमेळ किंवा एकत्रीकरण करण्यासाठी आदेशाद्वारे तरतूद करण्याचा 
अधिकार प्रदान करतो. आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या अनुसूची एकच्या नोंद ५३ अन्वये आकारणीपात्र पावती संलेखाच्या बाबतीत , शुल्कांच्या 
एकत्रीकरणाकरीता आदेश काढणे इष्ट आहे . 


त्याअर्थी, आता, भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ त्याच्या कलम ९ क आणि हैद्राबाद मुद्रांक अधिनियम (१३३१ एफ चा हैद्राबाद ४ ) 
याच्या कलम ७ क तो महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना , अन्वये त्याकरिता प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
याद्वारे 

शुल्काच्या एकत्रीकरणासाठी पुढील आदेश देत आहे . 


शासन , 


१ . 


या आदेशास महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क ( पावतीच्या बाबतचे शुल्कांचे एकत्रिकरण ) आदेश, २०१७ असे म्हणावे. 


२ . 


या आदेशात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 


( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ किंवा यथास्थिति , हैद्राबाद मुद्रांक शुल्क अधिनियम , (१३३१ एफ चा 
हैद्राबाद ४ ), महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना, असा आहे. 

( ख ) “ अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई ” याचा अर्थ महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेला असा अधिकारी. 


“ 


३ . 


( ग ) नमुना ” याचा अर्थ या आदेशास जोडलेला नमुना. 
( घ) “ संलेख " याचा अर्थ, अधिनियमाच्या अनुसूची एकच्या नोंद ५३ अन्वये आकारणीपात्र पावती. 

संलेखाबाबत शुल्काचे एकत्रीकरण करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असणारी, कोणत्याही कायद्यान्वयेकिंवा कायद्यांतर्गत 
स्थापन केलेली कोणतीही कंपनी किंवा आस्थापना, यांस, पुढील तपशीलांसह, रोखीने, दर्शनी धनाकर्षाद्वारे, प्रदानादेशाद्वारे किंवा शासकीय जमा 
लेखा प्रणाली (जी.आर.ए.एस.) ई-प्रदानाद्वारे प्रधान मुद्रांक कार्यालयामध्ये एकत्रीत मुद्रांक शुल्कापोटीची रक्कम जमा करणे आवश्यक असेल 

विभाग : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक . 


कार्यालयाचे नाव : प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई. 


लेखा शीर्ष : 


००३०० ४५५०१ . 


४ . 


कोणत्याही कायद्यान्वयेकिंवा कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या कंपनीने किंवा आस्थापनेवर नमूद केल्याप्रमाणे एकत्रीत मुद्रांक शुल्क 
जमा केले असेल तर ती कंपनी,किंवा आस्थापना त्यानंतर नमुना-एक मधील सूचनापत्र आणि नमुना-दोन मधील क्षतिपूर्ती बंधपत्र सादर करेल . 
त्यासोबत शासकीय जमा लेखा प्रणाली ( जी.आर.ए.एस.) मार्फत प्रदान जमा रकमेचे चलन आणि आधी एकत्रित मुद्रांक शुल्क जमा केले 
असल्यास त्याच्या वापराबाबतचा नमुना- तीन जोडलेला असेल . 


५ . 


सूचनापत्र, क्षतिपूर्ती बंधपत्र आणि आधीच प्रदान केलेल्या एकत्रीत मुद्रांक शुल्काच्या वापराबाबतचेविवरणपत्र, कोणतेही असल्यास , 
त्यावर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या संबंधीत कंपनीच्या किंवा आस्थापनेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून स्वाक्षरी 
करण्यात येईल. प्राधिकृत अधिका- याच्या संबंधातील प्राधिकारपत्र किंवा कंपनीचा ठराव अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांचेकडे सूचनापत्रासह सादर 
करण्यात येईल . 


. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३९ 


६ . 


अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई हे जमा केलेल्या रकमेची आणि क्षतिपूर्ती बंधपत्रासह सूचना पत्राची आणि , आधीच प्रदान केलेल्या 
एकत्रीत मुद्रांक शुल्काच्या वापराच्या विवरणपत्राची, कोणतेही असल्यास, पडताळणी करील . त्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई चलन विरुपीत 
करतील आणि कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या संबंधीत पात्र कंपनीने ,किंवा आस्थापनेने प्रदान केलेल्या एकत्रीत 
मुद्रांक शुल्काच्या रकमेच्या वापराकरिता अशा प्राधिकार पत्रामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीसाठी नमुना - चार मधील प्राधिकारपत्र निर्गमित 
करील . 


नमुना - एक 


( परिच्छेद ४ पहा) 


( सूचनापत्र ) 


नमुना- दोन 


( परिच्छेद ४ पहा ) 


( क्षतिपूर्ती बंधपत्र) 


नमुना - तीन 


( परिच्छेद ४ पहा ) 


( जमा रकमेकरिता आधीच प्रदान केलेल्या एकत्रीत मुद्रांक शुल्काच्या वापरासंबंधीचेविवरणपत्र ) 


नमुना - चार 


( परिच्छेद ६ पहा ) 


( प्राधिकार पत्र ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

मनुकुमार 

श्रीवास्तव , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


नमुना - एक 


( सूचनापत्र ) 
( पहा महाराष्ट्र शासनाचा आदेश क्र . मुद्रांक २०१७/ प्र.क्र.९ ७/ म -१, दिनांक ९ जानेवारी २०१८ ) 


प्रेषक - पक्षकाराचे नाव व पत्ता 


दिनांक 


प्रति , 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई . 
प्रधान मुद्रांक कार्यालय , 
नगर भवन , फोर्ट , 
मुंबई ०१. 


विषय - भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ महाराष्ट्र राज्यास लागू असतांना त्याच्या कलम ९ क अन्वये आणि हैद्राबाद 

मुद्रांक अधिनियम (१३३१ - एफ चा हैद्राबाद ४ ) याच्या कलम ७ क अन्वये एकत्रीत मुद्रांक शुल्क जमा करणे . 


महोदय , 


वर उल्लेखिलेल्या विषयाच्या संदर्भात , आमच्या कंपनीने / आस्थापनेने 

..पासून 
करावयाच्या पावतीवर लावावयाच्या मुद्रांक शुल्कासंबंधातील, एकत्रीत मुद्रांक शुल्कापोटी रुपये. 
जमा केले आहेत . 


पर्यंतच्या कालावधीत आमच्याकडून निर्गमित 
.( अक्षरी रुपये...... 


. ) 


~ 


आम्ही भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ च्या तरतुदींचे पालन करु व तसे न केल्यास शासनास होणा-या नुकसानीस आम्ही जबाबदार राहू. 
यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडली आहेत . 


सहपत्रे -१. क्षतिपूर्ती बंधपत्र ( नमुना-दोन). 

२. जमा रकमेकरिता आधीच प्रदान केलेल्या एकत्रीत मुद्रांक शुल्काच्या वापरासंबंधीचे विवरणपत्र ( नमुना-तीन ). 
३. शासकीय जमा व लेखा प्रणाली ( जी.आर.ए.एस.) द्वारे जमा रकमेचे चलन ( MTR-६ ). 


४. प्राधिकारपत्र / ठराव . 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -दोन 


( क्षतिपूर्ती बंधपत्र ) 


( पहा महाराष्ट्र शासनाचा आदेश क्र . मुद्रांक २०१७ / प्र.क्र . ९ ७ / म-१, दिनांक ९ जानेवारी २०१८ ) 


.) एवढ्या रकमेच्या 


मी / आम्ही, श्री ./ श्रीमती 

मेसर्स 
यांच्या वतीने , याद्वारे वचन देतो / देते की , पावती करिता रु . ..........( अक्षरी रुपये 
एकत्रीत मुद्रांक शुल्काच्या संबंधात प्राधिकारपत्र प्राप्त झाल्याखेरीज उक्त रकमेचा वापर करणार नाही . 
एकत्रिकृत मुद्रांक शुल्काची उक्त रक्कम दिनांक 

ते दिनांक 
वचन देखील मी / आम्ही, देतो. 


.या कालावधीत वापर करण्याचे 


आणखी, मी / आम्ही, प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उक्त मुद्रांकाच्या वापराचे लेखी विवरणपत्र सादर करण्याचे वचन देतो. 
मी / आम्ही याद्वारे , शासनास कोणतीही हानी किंवा दावा किंवा नुकसान यासाठी शासनाकडे क्षतिपूरण करण्याचे वचन देतो . 
यांच्याकडून स्वाक्षरीत व सुपूर्द. 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता. 


नमुना-तीन 


भाग चार - अ - १०-३ 


(पहाजमारकमांकरिताआधीचप्रदानकेलेल्याएकत्रितमुद्रांकशुल्कांच्यावापरसंबंधीचेविवरणपत्र) (पहामहाराष्ट्रशासनाचाआदेशक्रमांकमुद्रांक२०१७/प्र.क्र.९७/म-१,दिनांक९जानेवारी२०१८) 


महिना 


खरेदी 


प्रमाणपत्र 


वापर 


अखेरची 


प्रारंभीची 
शिल्लक रुपये 


जीआरएन क्रमांकआणि 

दिनांक 


रक्कम 


विरुपित क्रमांकआणि दिनांक 


एकूण रक्कमरुपये 


शिल्लकरुपये 


क्रमांकव दिनांक 


रुपये 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


६(२+३) 


(७) 


(८) 


९(६-८) 


एप्रिल 


मे 


जून 


जुलै 


ऑगस्ट 


सप्टेंबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १९ ३ ९ 


ऑक्टोबर 


नोव्हेंबर 


डिसेंबर 


जानेवारी 


फेब्रुवारी 


मार्च 


प्राधिकृतस्वाक्षरीकर्ता 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना - चार 


( प्राधिकार पत्र ) 


( पहा महाराष्ट्र शासनाचा आदेश क्रमांक मुद्रांक. २०१७/ प्र.क.९ ७/ म -१, दिनांक ९ जानेवारी २०१८ ) 
मेसर्स . नोंदणीकृत पत्ता 

.याने जमा रकमेच्याबाबतीत 
रुपये अक्षरी रुपये 

.) इतक्या रकमेचे एकत्रीत मुद्रांक शुल्क रोखीने / दर्शनी धनाकर्षाद्वारे । 
प्रदानादेशाद्वारे /जीआरएएसद्वारे (महाराष्ट्र शासनाचा आदेश क्रमांक मुद्रांक २०१७/ प्र.क.९ ७/ म -१ , दिनांक जानेवारी, २०१८ ) अन्वये विहित 
केल्याप्रमाणे (बँकेचे नाव ) 
केले आहे. जीआरएएस चलन जीआरएन क्रमांक 

दिनांक 

द्वारे विरुपित केले आहे. 


मधून दिनांक 


रोजी चुकते 


पासून दिनांक 


. 


वरील बाबी लक्षात घेता , जमा रकमेच्या बाबतीत , याद्वारे दिनांक 
पर्यंतच्या कालावधी दरम्यान यात वर नमूद केलेल्या एकत्रीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम वापर करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकारपत्र निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 
मेसर्स 

हे कोणत्याही प्रकरणी उपरोक्त कालमर्यादेनंतर व उपरोक्त रकमेपेक्षा 
जास्त असेल असा कोणताही संलेख प्रमाणित करणार नाही किंवा तो पृष्ठांकित करणार नाही. 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


१ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , Dated the 9th January 2018 . 


ORDER 


INDIAN STAMP ACT , 1899 ( 2 OF 1899 ) AND HYDERABAD STAMP ACT. 


No. Mudrank - 2017 /C.R.97 /M - 1. — Whereas section 9A of the Indian Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899 ) 
and section 7A of the Hyderabad Stamp Act (Hyd . IV of 1331- F ) empower State Government to 
provide by order, for composition or consolidation of duties in respect of receipts or class of receipts 
given by a person (including any Government) ; 


And whereas it is expedient to issue the order regarding consolidation of duties in respect of 
the instruments of receipts chargeable under entry 53 of Schedule I of the Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 9A of the Indian Stamp Act, 
1899 , and section 7A of the Hyderabad Stamp Act (Hyd . IV of 1331 - F ) in their application to the 
State of Maharashtra and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following order regarding consolidation of duties , namely : 


1. This Order may be called theMaharashtra Stamp Duties (Consolidation of Duties in respect 
of Receipts ) Order , 2018 . 


2. In this Order, unless the context otherwise requires , 


( a ) “ Act ” means the Indian Stamp Act, 1899 , or the Hyderabad Stamp Act (Hyd . IV of 1331 F ) 
in their application to the State of Maharashtra ; as the case may be 


(6 ) “ Additional Controller of Stamps,Mumbai ” means the officer appointed as such under the 
Maharashtra Stamp Act ; 


( c ) “ Form ” means the form appended to these rules ; 


(d ) " Instrument " means receipts chargeable under entry 53 of Schedule - I of the Act. 


3. Any company or an establishment created by or under any statute , desirous of availing of 
the facility of consolidation of duties in respect of instruments shall be required to deposit the 
amount towards consolidated stamp duty in General Stamp Office , Mumbai,by way of cash , demand 
draft , pay order or e-payment through Government Receipt Accounting System (G.R.A.S. ) with the 
following details : 


Department- Inspector General of Registration and Controller of Stamps 


Office Name- General Stamp Office , Mumbai 


Account Head- 0030045501. 


4. The company or an establishment created by or under any statute , which has deposited 
the consolidated stamp duty as stated herein above , shall thereafter submit a letter of intimation in 
the Form I, and an indemnity bond in the Form II . There shall be attached G.R.A.S. payment 
challan and statement of utilization of consolidated stamp duty , paid previously if any, in the 
Form III. 
HTT OR - 37-80-337 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


5 . The letter of intimation , indemnity bond and statement of utilization of consolidated stamp 
duty paid previously , if any, shall be signed by authorized officer of the concerned company or 
establishment created by or under any statute. The authority letter or company resolution in respect 
of the authorized officer shall be submitted to the Additional Controller of Stamps , Mumbai along 
with the letter of intimation . 


6. The Additional Controller of Stamps , Mumbai shall verify the amount deposited and the 
letter of intimation along with the indemnity bond and the statement of utilization of consolidated 
stamp duty paid previously , if any. The Additional Controller of Stamps,Mumbai shall thereafter 
deface the challan and issue the letter of authorization in Form IV for the utilization of the amount 
of consolidated stamp duty paid by the eligible concerned company or establishment created by or 
under any statute for the period specified in such letter of authorization . 


Form - I 


( See para 4 ) 


(Letter Of Intimation ) 


Form - II 


( See para 4 ) 


(Indemnity Bond ) 


Form - III 


( See para 4 ) 


(Statement Regarding Utilization of Consolidated Stamp Duty paid previously for Receipts) 


Form - IV 


( See para 6 ) 


(Letter Of Authorization ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 
Principal Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


२१ 


“ FORM - I ” , 


(LETTER OF INTIMATION ) 


( See Government of Maharashtra order No.Mudrank - 2017 /C.R.97/M - 1, dated the 9th January 2018 ) 


From- Name and address of the party 


Date - 


To , 


The Additional Controller of Stamps, Mumbai 
General Stamp Office , 
Town Hall, Fort , 
Mumbai - 01. 


Subject - Payment of Consolidate Stamp Duty under section 9A of 

the Indian Stamp Act, 1899 , in its application to the State of Maharashtra 
and section 7A of the Hyderabad Stamp Act (Hyd . IV of 1331- F ). 


Sir , 


With reference to above mentioned subject, our Company /Establishment has deposited 
Rs.... ...../- ( In words Rs....... 

......... ) towards consolidated stamp duty 
in respect of Receipts to be affixed on the receipts to be issued by us during the period from 

to ...... 
I / We also indemnify the Government and undertake to abide by the provisions of the 


Indian Stamp Act, 1899. The necessary documents are enclosed . 


Encl. 1. Indemnity bond . (FORM - II) 


2. Statement of utilisation of previous payments of consolidated stamp duty , if any 


( FORM - III ) . 


3. Copy of GRAS Payment (MTR -6 ). 


4. Authority Letter / Resolution . 


Authorized Signatory . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


6 FORM- II ” , 


( INDEMNITY BOND ) 


( See Government ofMaharashtra order No. Mudrank - 2017 /C.R.97 / M - 1 , 


dated the 9th January 2018 ) 


I / We, Shri/Smt. 

...on behalf of 
M / s . 

hereby undertake that unless the Letter of Authorisation 
in respect of consolidated stamp duty amounting to Rs ... 

( In words 
Rs....... 

.....) for Receipts is received , the said amount should not be utilized . I / 
We also undertake to utilize said amount of consolidated stamp duty for the period from date 

to .... 
I / We further undertake to file written statement of utilization of said stamps in the first 
week of every month . 

I / We hereby undertake to indemnify the government against any loss or claim or damages . 


Signed and Delivered by 


Authorized Signatory . 


“FORM-III", 


(STATEMENTREGARDINGUTILIZATIONOFCONSOLIDATEDSTAMPDUTYPAIDPREVIOUSLYFORRECEIPTS) 


(SeeGovernmentofMaharashtraOrderNo.Mudrank-2017/C.R.97/M-1,datedthe9thJanuray2018) 


Month 


Utilization 


Opening Balance 

Rs. 


Purchase Amount 

Rs. 


GRNNo. &Date 


Defaced No.& 
Date 


Total Amount 

Rs. 


Certificate No.& Date 


Closing Balance 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6)(2+3) 


(8) 


(9)(6-8) 


April 


May 


June 


July 


August 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ११ , २०१८ / पौष २१, शके १ ९ ३ ९ 


September 


Ocotober 


November 


December 


January 


February 


March 


AuthorizedSignatory 


w 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ११, २०१८ / पौष २१ , शके १ ९ ३ ९ 


“ FORM - IV ” , 


(LETTER OF AUTHORISATION ) 


(See Government of Maharashtra order No. Mudrank — 2017 /C.R.97 /M - 1 , 

dated the 9th January 2018 ) 


M / s . 

... having their registered address at 
have paid consolidated stamp duty in respect of Receipts, amounting to Rs. ..... 

( In words 
Rupees. 

... ), by CASH /DEMAND DRAFT/PAY ORDER /GRAS GRN No. ...... 
Dated ...... drawn on / from ....... 

(Name of Bank ), as prescribed under Government 
of Maharashtra Order No. Mudrank – 2017 /CR.97 /M - 1 , dated the January ,2018 . The GRAS challan 
is defaced vide GRAS Deface No. 

Dt, 


In view of the above , Letter of Authorisation (LOA ) is hereby issued to utilize the amount of 
consolidated stamp duty mentioned herein above in respect of Receipts during the period from 

to 


M / s . ... 

... shall in no case certify or endorse any instrument beyond the aforesaid 
time period and amount . 


Additional Controller of Stamps , Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


.. 


